दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार 
मुख्याधिकारी संवर्ग व महाराष्ट्र नगरपरिषद 
संचालनालय यांच्या आस्थापनेवरील गट-अ ते गट-डया 
संवर्गातील पदांकरीता दिव्यांगासाठी शासन सेवेत पद 
सुनिश्चित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : एमसीओ-२०२१/प्र.क्र.४१/नवि-१४ 


४ था मजला (मुख्य), मंत्रालय, 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 


मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २१ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा:- समक्रमांकाचा दि.०९.०४.२०२१ चा शासन निर्णय. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भाधिन शासन निर्णयाच्या विवरणपत्र-अ मधील अ.क्र.२, ३ व ४ येथे नमुद पदनामांसंदर्भात 


खालीलप्रमाणे वाचावे:- 


अ.क्र. 


पदनाम 


उपायुक्त / मुख्याधिकारी गट-अ (निवडश्रेणी) 


सहायक आयुक्‍त, गट-अ / मुख्याधिकारी गट-अ 


सहायक आयुक्‍त, गट-ब / मुख्याधिकारी गट-ब 


३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक क्रमांक २०२१०९०२१४३३४२०५२५ असा आहे. हे शासन 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


०७८ ww A -5 


ढ Digitally si 
a C h | हौ a a Ya y De postalCode=400032, st=Mal , 
2: 996f7 cO88dbf2d76ad85484362957aab596e46ec268eca3b9 


82: » 
serialNumber=67648ad8c40ecf8d0f91 1 eaf72d918202f02f540836a5f65e 
anasrabpudane/s 2 
Date: 2021.10.05 13:26:49 +05'30' 


(सचिन द.सहस्रबुध्दे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.उप मुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


५. मा.मंत्री (नगर विकास) महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा.राज्यमंत्रीनगर विकास) महोदयांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मुख्य सचिव महोदयांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्र क्रमांकः एमसीओ-२०२१/प्र.क्र.४१/नवि-१४, 


मा.अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
मा.प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, (नवि-१/नवि-२) मंत्रालय, मुंबई 


. मा.प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. आयुक्त दिव्यांग कल्याण, आयुक्तालय, पुणे 

. आयुक्‍त तथा संचालक नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 

. विभागीय आयुक्‍त तथा प्रादेशिक संचालक, नगरपरिषद प्रशासन (सर्व) 

. कक्ष अधिकारी (नवि-३), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. निवडनस्ती/नवि-१४ 


KkKKKKK 


